नोंदणी उपमहानिरीक्षक वर्ग-१ संवर्गाची 
दि.१/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता 
सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.१५१/म-१, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक - ०७ ऑक्टोबर,२०२२ 


वाचा :- शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.१५१/म-१, दि.१८/५/२०१७. 
परिपत्रक 


नोंदणी व मुद्रांक विभागातील, नोंदणी उपमहानिरीक्षक संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची समक्रमांकाच्या दि.१८/५/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. 
सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही आक्षेप नसल्याने, नोंदणी उपमहानिरीक्षक, वर्ग-१ संवर्गाची 
दि.१/१/२०१७ या कालावधीतील ज्येष्ठतासूची आता अंतिम करण्यात येत असून ती या परिपत्रकासोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट-अ नुसार आहे. 


२. सदरहू जेष्ठता यादी मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेतस्थळावर उपल्बध करण्यात आले असून 
त्याचा संकेतांक २०२२१००७१५३३०२५६१९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunil Malhari Jadhav 
= Of Maharashtra, ou=Revenue And Forests 


Sunil Malhari 
Jadhav 


-400032, st=Maharashtra, 
jaa15b3f0e1 216f625410d8384fc1918599ab 1b89ed39b6 
cd0ae1 800c2e54a0083 162ca707a773b2fef3ae4c523b5 
‘n=Sunil Malhari Jadhav 
Date: 2 241241 +0530" 


(सुनिल जाधव) 
सोबतः- परिशिष्ट-अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
०१. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
०२. निवडनस्ती 


परिशिष्ट-अ 


शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्रमांक आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.१५१/म-१, दि. ०७ ऑक्टोबर, २०२२ चे सहपत्र 


नोंदणी व मुद्रांक विभागातील नोंदणी उपमहानिरीक्षक वर्ग-१ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी 


जेष्ठता नांव प्रवर्गनियुक्ती | जन्म तारीख | नियुक्ती नियुक्तीचा जेष्ठता । सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणीक अभिप्राय 
क्रमांक नंतर प्रवर्ग दिनांक मार्गसरळसेवेने । दिनांक/जेष्ठ दिनांक अहर्ता 
बदलला “मर्यादित तेचा मानीव 
असल्यास विभागीय दिनांक 
त्याचा परीक्षेद्वारे 
दिनांक) नियुक्‍त 
उमेद्वारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व परीक्षेचे वर्षे) 
२ ३ 1 छे 4 & 1 cee ८ ९ | 90 | 1११ = + 
ine श्री. सी. बी. भुरकुंडे | अनु. जमाती | 9/6/9982 । ३०/६/२०१४ । पदोन्नतीने २३/६/२०१४ । ३१/५/२०२० | एस.एस.सी. | जात प्रमाणपत्र 
वैध 
२ श्री.वाय.डी.डामसे | अनु. जमाती । १६/३/१९५९ | २०/९/२०१६ | पदोन्नतीने १/१०/२०१६ । ३१/३/२०१७ | SL. जात प्रमाणपत्र 


वैध 


